सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरणाच्या 
अखत्यारीतील भूखंड क्र.८३ मधील एकूण १३.३७ हे. 
आर. क्षेत्रापैकी ८.०० हेक्‍टर "विकास आयुक्त (सूक्ष्म, 
लघु व मध्यम उद्यम), सूक्ष्म लघु व मध्यम उद्यम 
मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली मार्फत संचालक, 
(एम.एस.एम.ई.) विकास कार्यालय, मुंबई" यांना 
“तंत्रज्ञाना केंद्र“ उभारणीकरीता विनामोबदला 
हस्तांतरित करण्यास मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नगर विकास विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांक:- एमआरडी-३३२३/प्र.क्र.9०/नवि-७ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-३२. 
दिनांक:- १६ ऑक्टोबर, २०२३. 


संदर्भः- समक्रमांकाचा दि.७9 ऑगस्ट, 2023 रोजीचा शासन निर्णय. 


शासन शुध्दीपत्रक 


उपरोक्त संदर्भाधिन शासन निर्णयातील "संचालक, एम.एस.एम.ई विकास व सुविधा कार्यालय, मुंबई, 
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार (एमएसएमई) / संचालक, सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय 
(एमएसएमई), भारत सरकार, कुर्ला, मुंबई या मजकूराच्या ऐवजी "विकास आयुक्त (सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम), 
सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार, नवी दिल्ली मार्फत संचालक, (एम.एस.एम.ई.) विकास 


कार्यालय, मुंबई", असे वाचण्यात यावे. 


सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून, त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३१०१७१७३१२९८१२५ असा आहे. हा शासन निर्णय 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, VUAY KARBHARI: 


प्रत, 


१) मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे सचिव. 


A 


CC ww 


) 
) 
) 
) मा. मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 

) 

) 

) 


Cc 


षु 


GS ८४) 


प्रधान सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


aon 


CHAUDHARI 9 
(विजय चौधरी) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा.उपमुख्यमंत्री महोदय यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
प्रधान सचिव (नवि-२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०) अध्यक्ष, सिंधुदुर्गनगरी नवनगर विकास प्राधिकरण, सिंधुदुर्ग. 


११) जिल्हाधिकारी, सिंधुदुर्ग. 


१३) सह सचिव (नवि-१२), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


) 
) 
१२) संचाळक, एमएसएमई विकास व सुविधा कार्यालय, एमएसएमई FAH, भारत सरकार, मुंबई 
) 
) 


१४) निवडनस्ती (नवि-७). 


